ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत School, sanstha 
व MDM Portal च्या security audit चे 
देयक अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.१७/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. ईंगव्ह-१५२०/प्र.क्र. ३३ /संगणक, 
दि.१३ जानेवारी, २०२० 
) आयुक्‍त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०२०/ई गव्ह. /CyberQ/ 
२६६४, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२०. 


A 


प्रस्तावना :- 


ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागासाठी विविध Application, Portal तयार केले 


आहेत. सदर Application, Portal सुरु करण्याआधी त्यांचे security audit CyberQ Consulting 


Pvt.Ltd. यांच्या कडून करुन घेण्यात आले आहे. संदर्भ H.9 अन्वये शालार्थ व vida पोर्टलचे 


security Audit केल्याचे देयक अदा करण्यात आले आहे. त्यानुसार 591001, Sanstha व MDM 


Portal च्या security audit चे देयक आयुक्त, शिक्षण यांनी सदंर्भ क्र.२ अन्वये सादर केले आहे. 


त्याअनुषंगाने करण्यात आलेल्या कामापोटी रु. रु.३,१३,५४५/- इतका निधी कंपनीला वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

२. उपरोक्‍त security Audit पोटी देय रु.३,१३,५४५/- ला व त्यासाठीच्या निधी वितरणास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ.क्र देयकाचा तपशिल देयकाची एकूण रक्‍कम 


| विभागाच्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरु असलेल्या School,| रु. 3,93, 484/- 
Sanstha व MDM Portal चे security audit UT कामापोटी 
CyberQ Consulting Pvt.Ltd. यांचेकडून सादर देयक भागविणे. 


एकूण रुपये रु. ३,१३,५४५/- 


(अक्षरी रुपये तीन लाख तेरा हजार Waal पंचेचाळीस फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.१७/संगणक 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाश्रिर्षातून 


सन २०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व शिक्षण संचालक, (माध्य.व उच्च माध्य.) यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. eames निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक ४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१२२००८३०२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
ल 


Pravin Rajaram 


Mundhe ce 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

3) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


५) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


